महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग,मंत्रालय मुख्य इमारत, पहिला मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दुरध्वनी क्र. ०२२-२२०४८२४७ Email ID : dokh.rfd@maharashtra.gov.in 


क्रमांक: गौखनि-१०/१०२३/प्र.क्र.६२/ख-१ दिनांक:- २७ फेब्रुवारी,२०२४ 


विषय:- वाळू विक्रीमधून जमा झालेली रक्‍कम लेखाशिर्ष “०८५३” खाली जमा 
करण्याबाबत. 
शासन ज्ञापन: 
दिनांक १९.०४.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये शासनामार्फत वाळू/रेतीचे उत्खनन, 
साठवणूक व ऑनलाईन प्रणालीद्वार विक्री करणेबाबतचे सुधारित धोरण निर्गमित करण्यात आले आहे. 
सदर वाळू धोरणातील तरतुदीचे अनुषंगाने ग्राहंकांनी/नागरिकांनी ऑनलाईन वाळूची नोंद करुन त्यासाठी 
भरणा केलेली रक्कम सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या खात्यात जमा Hest आहे. सदर रक्कम मुख्य 
लेखाशिर्ष ०८५३-अलोहयुक्‍त, खाणकाम व धातूझास्त्रीय उद्योग, उपप्रधानशीर्ष-००, गौणश्ीर्ष-१०२, 
गटशीर्ष ०१, अंतर्गत कार्यक्षेत्रपरत्तवे ०८५३०१३९ /०८५३०१२१/०८५३०११२/०८५३००४१ याबाबी खाली 
तात्काळ जमा करण्यात यावी. 
०२. सदर ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौ.स.क्र.३२८/२०२३/व्यय-९ दि.२५.१०.२०२३ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे 
०३. सदर ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२७१७३५५८७८१९ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने 


SHIVAJISONAJ] गणक 


०१९२400032, 531४ 


CHOURE ०० 
(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, (सर्व) 
प्रत माहितीस्तव :- 


१) विभागीय आयुक्त, (सर्व) 

२) महालेखापाल-१, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), मुंबई. 

३) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व अनुज्ञेयता), (लेखापरिक्षा), नागपूर. 

४ अधिदान व लेखा अधिकारी, (सवी 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्वी 

६) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
८) निवडनस्ती 


INMENT OF MAHARASHTRA, REVENUE AND FORESTS. 


7e079f23b78a27c84b9d6e46f94d549fc7 9bal 70d5815f3619617b1 


